महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.ससप-१३२ १/प्र.क्र.५९/का.१४, दि.१५.६.२०२१ 


आदेठा 


श्री.रा.मो.होळकर, सह सचिव यांना संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये मा.विधानसभा सभापती यांचे 


कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.रा.मो.होळकर, सह सचिव यांची मा.विधानसभा सभापती यांचे कार्यालयातील विशेष 


कार्यकारी अधिकारी या पदावरील प्रपत्र बढती संपुष्टात आणण्यात येत असून, श्री.रा.मो.होळकर, सह सचिव यांची 


पदस्थापना गृह विभागातील सह सचिवांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११९११३२४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


talCode: , st=Maharashtra, 
8e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a25b70 


69815) 
serialNumber=e146a6ddc8fb6681d49a5099661d41639da6c568419f07 1bb9cd 
fd8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2021.09.01 19:11:50 +05'30" 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) खाजगी सचिव, मा.सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) सह/उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

८) श्री.रा.मो.होळकर, सह सचिव 

९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


